शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील ५२७९ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०२१ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदांआ-४२२१/प्र.क्र.३८/२१/प्रशा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२१ 
वाचा - 


१) झासन निर्णय क्रमांकः शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पदांआ ४२२०/प्र.क्र.२७/२०/प्रशा-५ 
दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१. 
३) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२०/अस्‌थायी पदे/मुदतवाढ/ 
आस्था-ब-१२३/९३३, दि.२२ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयातील एकूण ५२७९ अस्थायी पदांना दि. १ नोव्हेंबर, २०२० ते दि. २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यन्त 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत आता संपली असल्यामुळे आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 


कार्यालयातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२७९ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयात अस्तित्वात असलेल्या 
५२७९ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि. १ मार्च, २०२१ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यन्त मुदतवाढ 


देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा आस्थापनानिहाय गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र- “अ 
व विवरणपत्र- “ब” मध्ये दर्शविण्यात आळेला आहे. 

२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तसेच त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांनी आणि सर्व 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांनी अस्थायी पदांची वेतनदेयके सादर करतांना, त्यांच्या 
कार्यालयातील असणाऱ्या पदांचे कार्यालयनिहाय व पदनिहाय विवरणपत्रे सोबत जोडण्याची दक्षता घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२२१/प्र.क्र.३८/२१/प्रशा-५ 


३. या अस्थायी पदांवर यापूर्वी ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात येत होता, त्याच लेखाशीर्षाखाली 
खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 

५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०३०४१५३१५०७६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh Basaveshwar > 


Mamadapure द प्या oe 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 

) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) शिक्षण Gasp (Aare व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


CC AV 


o~ 


mn 


शिक्षण संचालक (प्रौढ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
संचालक, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, पुणे 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 


N ८. 


vo 


१०) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
११) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
१२) सर्व विभागीय'शिक्षण उपसंचालक 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 
१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) निरंतर(प्रौढ) 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) सर्व शिक्षण निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
१६) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
qo) ad जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 
१८)वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२२१/प्र.क्र.३८/२१/प्रशा-५ 


शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पदांआ -४२२१/प्र.क्र.३८/२१/प्रशा-५, 


दि. ०४ मार्च, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र - “अ” व “ब” 


विवरण पत्र 31 


५२७९ अस्थायी पदांना दि. ०१ मार्च, २०२१ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील अस्तित्वात असलेल्या 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव स्थायी पदे अस्थायी पदे | एकूण 
१. । आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३८ २३ ६१ 
२. | शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६३ २६ ८९ 
३. | महाराष्ट्र राज्य हृकश्रवण शिक्षण संस्था, पुणे १५ २० ३५ 
४. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 4d १७२ २३० 
ष्‌. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३२ ७१ १०३ 
६. । शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १५ BY ५९ 
७. । महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ०१ २२ २३ 
८. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे १२ २८ ४० 
९. | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी), पुणे a |. ee ee 
एकूण आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०६ ६४० 

१. | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई २७१ ४८३ ७५४ 
२. | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे १०७ ४६४ ५७१ 
३. — | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक ८५ ५४७ ६३२ 
४. । विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर २२० ५४८ ७६८ 
५. | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद २६१ ७१३ ९७४ 
६. । विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर १२८ ४९७ ६२५ 

9 विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती २८५ ७५७ १०४२ 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर १८० ७३८ ९१८ 

एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ ४७४७ ६२८४ 

एकूण आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०६ ६४० 

एकूण सर्व विभागी शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ ४७४७ ६२८४ 

एकूण झालेय शिक्षण विभाग १७७१ ५१५३ ६९२४ 

एकूण झालेय शिक्षण विभाग, लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून खर्च होणारी पदे | १७७१ ५१५३ ६९२४ 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे ८१ १२६ २०७ 

एकूण १८५२ ५२७९ ७१३१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२२१/प्र.क्र.३८/२१/प्रशा-५ 


विवरणपत्र-ब 


लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे - गोषवारा 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव स्थायी पदे ।अस्थायी पदे | एकूण 
१ जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प अंतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई p 0 | ९ ९ 
महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद शि १४ ४ 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे | 0__| 4 4 

जिल्हा स्तरीय शि ग ८५ ८५ 

एकूण ero] ११३ ११३ 

२ सहसचिव/ उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 2 | oe | २ 
3 संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, मुंबई १ po | q 
४ संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे ४४ Fo ४४ 
4 महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, अमरावती २ | ee i २ 
& एरिया प्रोजेक्ट, चिखलदरा, अमरावती १ —_— q 
9 महाराष्ट्र तांत्रिक VATS, सोलापूर २० Fo 20 
शिक्षण प्रमुख, मुंबई ee ne 

९ शिक्षण प्रमुख, नवी मुंबई ॥ क्क 
१० | शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, पुणे 2 | oe | २ 
११ | शिक्षणाधिकारी, पिपरी-चिचवड महानगरपालिका, पिपरी, पुणे ४." |. रै. ॥ 
१२ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, नाशिक १ Lol q 
१३ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, ठाणे १ pF oo q 
१४ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, कल्याण २ aa 2 
१५  । प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद १ Fo q 
१६ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, नांदेड १ pF oo q 
१७ | प्रशासन अधिकारी, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर शिळा १ १ 
१८ | प्रशासन अधिकारी, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर ee q q 
१९ । आजा प्रकल्प |. 0__| ११ ११ 

एकूण ८१ १२६ २०७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


